राज्यातील कारागृह विभागाकरीता उपलब्ध 
असलेली जुनी वाहने निर्लेखीत करुन नवीन 
वाहने खरेदीस व येणा-या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.०७/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी २०१६ 


वाचा :- 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक 
इप्र/कामनि/वाहनखरेदी/२०१६/७१३/कक्ष ६(२) , दिनांक 29 जानेवारी२०१६. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वाहन-२०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, 
दिनांक ८ मे २०१४. 

३) शा.नि., वित्त विभाग क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दि. ४ ऑगस्ट २०१४. 

४) शा.शुध्दीपत्रक वित्त विभाग क्र. वाहन-२०१४ /प्र.क.९/१४/ विनियम, 
दि ७ ऑगस्ट २०१४ 

५) शा.नि.गृह विभाग, क्र.जेएलएम-१३१२/ प्रक्र८७/ तुरुंग-२, दि.१५ फेब्रवारी २०१४. 


प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे आणि राज्यातील कारागृहासाठी 
एकूण ८६ शासकीय वाहनांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या 
मान्यतेने वाहने अनुज्ञेय करण्यास वरील दिनांक १५.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर वाहनांमध्ये (9) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे 
यांचेकरीता शासकीय वाहन (कार) क्रमांक- एमएच-१२ एमएच ७३२८ (२) कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
पूर्व विभाग, नागपूर यांचेकरीता शासकीय वाहन (कार) क्रमांक एमएच -०१ एसए-१९३ (३) येरवडा 
मध्यवर्ती कारागृह, पुणे यांचेकडील वाहन (कार) क्र. एमएच-०१ वाय-१२००, मारुती व्हॅन AGS 
क्र.एमएच-०५-८९०६, मिनी ट्रक क्र. एमएच १० ए ५९९७, ट्रक (टाटा) क्र. एमटी ओ ६८९० (४) 
दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे यांचे कडील शासकीय 
वाहन मिनीबस क्र. एम Sey आर १०४४ या वाहनाचा समावेश असून सदर वाहने निर्लेखीत 
करण्यात आलेली आहेत. सबब वरील PMSA वाहनांच्या बदल्यात वरील वाचा क्र.२ ते ४ येथील 
शासन निर्णयाच्या अधीन नवीन शासकीय वाहन खरेदीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.०७/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय :- 


शासन आता वरील वाहनांच्या बदल्यात खालील तक्त्यात नमूद किंमत मर्यादेत व वाहन 
प्रकारात वाहन खरेदीस मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नावा  । वाहन । वाहनांची | अनुज्ञेय किंमत मर्यादा 
प्रकार | संख्या 
7 अपर पोलीस | कार 7 रु.८ लक्ष (वाहनाची किमत--विक्रीकर--टेम्पररी 
महासंचालक व रजिस्ट्रेशन चार्जेस-- मुल्यवर्धित H+ 
कारागृह सहाय्यभुत साहित्य (Accessories) इत्यादी 
महानिरीक्षक, अंतर्भुत करुन रु. ८.०० लक्षच्या मर्यादेत) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ कारागृह कार हि रु.७ लक्ष (वाहनाची किमत--विक्रीकर--टेम्पररी 
उपमहानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन चार्जस-- मुल्यवर्धित H+ 
पूर्व विभाग, नागपूर सहाय्यभुत साहित्य (Accessories) इत्यादी 
अंतर्भुत करुन रु. ७.०० लक्षच्या मर्यादेत) 
३ येरवडा मध्यवर्ती || कार २ | रु.६ लक्ष (वाहनाची किमत--विक्रोकर--टेम्पररी 
कारागृह, रजिस्ट्रेशन चार्जेस-- मुल्यवर्धित H+ 
पुणे सहाय्यभुत साहित्य (Accessories) इत्यादी 
अंतर्भुत करुन रु. ६.०० लक्षच्या मर्यादेत) 
शासनाच्या दरकरारानुसार 
मिनी a शासनाच्या दरकराराप्रमाणे. 
oH 
oH शिया शासनाच्या दरकराराप्रमाणे. 
४ दौलतराव जाधव मिनी पि शासनाच्या दरकराराप्रमाणे . 
तुरुंग अधिकारी | बस 
प्रशिक्षण 
महाविद्यालय, पुणे 


२. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.बी-५, २०५६ तुरुंग (योजनेत्तर), ००१ संचालन व प्रशासन, (००) 
(09) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत्त) (२०५६००२६), ५१ मोटार वाहने या उपशीर्षातर्गत सन २०१५- 
२०१६ साठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.०७/तुरुंग-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
२६३/२०१५/विनियम, दि. १८/०४/२०१५ व क्र. ५४/१६/ विनिमय, दि.३०/०१/२०१६ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१६०२०३१६०३२५५९२९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jaysing L 00000 
Pawara oe 
(ज. ल. पावरा) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र--१/२ मुंबई/नागपुर 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपुर 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुर्व विभाग, नागपुर 
५. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपुर 
७. उपसचिव, वित्त विभाग, (विनियम), मंत्रालय 
८. उपसचिव, (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय 
९. निवड नस्ती तुरुंग-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


